महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 
महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी महासमृध्दी 
महिला सक्षमीकरण अभियानास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमएसआरएलएम- २०२१/प्र.क्र.४७/योजना-३ 
२५, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- २२ जुन, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक एनआरएलएम-२०१२/प्र.क्र.१९६/योजना-३, दि. १८.०७.२०११ 
२. शासन निर्णय क्रमांक सपस-२०१८/प्र.क्र.२७२/२४स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, दि.०४.१०.२०१८ 
३. झासन निर्णय क्रमांक प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०७/योजना-१०, ग्राम विकास विभाग, 
दि. १९.११.२०२० 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.-१०६१८/०१/२०१८-३_(३६२४३४), दि. ०८/०२/२०२१ 
५. शासन निर्णय क्रमांक एमएसआरएलएम-२०२१/प्र.क्र.४७/योजना-३, दि. २३.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये राज्यात संदर्भाधिन क्र. ०५ अन्वये महाराष्ट्र राजूय ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगिण विकास होऊन त्यांचे 
सक्षमीकरण व्हावे यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम घडवून जागतिक महिला 
दिनानिमित्त अभियानांतर्गत समुदाय संस्थांची चळवळीची यशस्वी वाटचाल साजरी करण्यासाठी 
जागतिक महिला दिन ०८ मार्च २०२१ ते जागतिक पर्यावरण दिन ०५ जून २०२१ या दरम्यान 
कालबध्द पध्दतीने "महासमृध्दी महिला सक्षमीकरण अभियान" राबविण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली होती. 

कोविड-१९ च्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अभियानाला गतिमान करण्याच्या उद्देशाने 
"महासमृध्दी महिला सक्षमीकरण अभियान" सुरु करण्यात आले होते. तथापि, हे अभियान ही 
कोविड-१९ च्या दुसर्‍या लाटेच्या प्रादुर्भावाखाळी आल्याने अभियान अंमलबजावणीस पुरेसा 
अवधी मिळाला नाही. मात्र सध्या राज्यात हळुहळू परिस्थिती सामान्य होत असल्याने या 
अभियानात उत्कृष्ट काम करुन स्पर्धेत येण्यासाठी जिल्ह्यांना वाजवी संधी देता यावी या उद्देशाने, 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून सदर अभियानास दिनांक ०२ ऑक्टोबर 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधिन क्र. ०५ मधील शासन निर्णयातील अन्य सर्व बाबी कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएसआरएळएम-२०२१/प्र.क्र.४७/योजना-३ 


3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६१८१४३८३९७९२० असा आहे. आ आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658¢4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078de9d556a 


1 


pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7 12736F6, 
serialNum| ber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A455 
A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 


2021.06.22 12:51:59 +05'30' 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव 
३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्‌य सचिव व प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधान परिषद यांचे खासगी सचिव 
७) मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खासगी सचिव 
८) मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 
९) मा. सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खासगी सचिव 
१०) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
११) मा. अपर Aga सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/सामाजिक न्याय/आदिवासी 
विकास/कृषी/पदुम 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
१३) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक 
१५) समाज कल्याण आयुक्त, पुणे 
१६)सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) उपसचिव (योजना), ग्राम विकास विभाग 

२०) सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
२१) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 
२२)सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

२३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २पैकी२ 


